“सहस्त्र पोलीस उप अधीक्षक/सहायक 
समादेशक, रा.रा. पोलीस बल” या 
संवर्गातील अधिका-यांच्या बदली/ 
पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र. रापोसे-१७२४/प्र.क्र.९५/दोन/पोल-१अ 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०००३२. 
दिनांक : 03 जुले २०२४. 


शासन आदेश 

महाराष्ट्र पोळीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या कलम २२न यामधील तरतुदींनुसार, 
पुढील तक्त्यातील स्तंभ (2) मध्ये नमूद “सशस्त्र पोलीस उप अधीक्षक/सहायक समादेशक, रा.रा. 
पोलीस बल” या संवर्गातील अधिका-यांची, स्तंभ (३) मध्ये नमूद पदांवरुन, स्तंभ (४) मध्ये निर्दिष्ट 


पदांवर, याद्वारे, बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे- 


अ.क्र. | पोलीस अधिका-याचे नाव विद्यमान पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 
(श्री./श्रीम,) 
(१) (र) (३) (४) 
| . | पद्माकर विश्वनाथ पारखे सहायक समादेशक, सहायक समादेशक, 
रा.रा. पोलीस बल, गट क्र.०४, | WAT. पोलीस बल, गट क्र.०१, 
नागपूर पुणे 
2. | रमेठ बबन वेठेकर सहायक समादेशक, सहायक समादेशक, 
रा.रा. पोलीस बल, गट क्र.१४, | WAT. पोलीस बल, गट क्र.०१, 
छत्रपती संभाजीनगर पुणे 
३. | शाहादेव दादाराव सानप सहायक समादेशक, उप प्राचार्य, 
रा.रा. पोलीस बल, गट क्र.०७, रा.रा. पोलीस बल, 
दौंड प्रशिक्षण केंद्र, नानवीज, दौंड 
४. । महादेव रामचंद्र गवारी सहायक समादेशक, सहायक समादेशक, 
रा.रा. पोलीस बल, गट क्र.०७, | WAT. पोलीस बल, गट क्र.०२, 
दौंड पुणे 
५. | अशोक भैरु बोंद्रे सहायक समादेशक, सहायक समादेशक, 
रा.रा. पोलीस बल, गट क्र.०३, | WAT. पोलीस बल, गट क्र.०५, 
जालना दौंड 
६. । fart पुरभाजी येरमुरे सहायक समादेशक, सहायक समादेशक, 
रा.रा. पोलीस बल, गट क्र.०९, | WAT. पोलीस बल, गट क्र.१४, 
अमरावती छत्रपती संभाजीनगर 
७. । संजय मारुती भोसले सहायक समादेशक, सहायक समादेशक, 
रा.रा. पोलीस बल, गट क्र.०५, | WAT. पोलीस बल, गट क्र.०७, 
दौंड दौंड 


शासन आदेश क्रमांकः रापोसे-१७२४/प्र.क्र.९२५/दोन/पोल-१अ 


२. त्या अनुसार, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण/न्यायाळय यांचे आदेश, निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, कायदा व 
सुव्यवस्था, इत्यादी लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


३. हा शासन आदेश, पोलीस आस्थापना मंडळ क्रमांक १ यांच्या शिफारशींचा यथायोग्य 
विचार करुन महाराष्ट्र पोळीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या कलम २२न मध्ये निर्दिष्ट सक्षम 
प्रधिकारी यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. हा शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ७७७५/.॥॥]०५॥॥१.५०५॥] या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०७०३१८०९५७६९२९ असा आहे. हा 
शासन areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANDEEP GORAKHNATH DHAKANE 
SAN D EEP GORA KH NATH DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME DEPARTMENT, 
2.5.4.20=418588839686584ca25060bf57af23a4473234ebcc421d084d8890F 
3708673, postalCode=400032, st=Maharash 
D HAKAN E serial INumber=E7B44D7 1 EACB46FA05 1532FB66A73DA715F678033161C11 
62FA83F6713D03552, cn=SANDEEP GORAKHNATH DHAKANE 


Date: 2024.07.03 18:29:35 +05'30 


(संदीप गोरखनाथ ढाकणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


) अपर पोलीस महासंचालक, रा.रा. पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
) सर्व समादेशक, WAT. पोलीस बल. 

३) प्राचार्य, रा.रा. पोलीस बल, प्रशिक्षण केंद्र, नानवीज, दौंड 
) संबंधित पोलीस अधिकारी (WaT यहासंचाळक; गहाराष्ट्र राज्या यांच्यायार्फत 
) निवड नस्ती, पोळल-१अ. 


१) प्रधान महालेखापाल- (लेखा व हकदारी/लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
२) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


